प्रशिक्षण/सर्वप्राथम्य महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्रमांक: ०२२-२२७९४१७२ ई मेल : ॥15॥18॥.0॥198/0861८.11 
क्रमांक: प्रशिक्षण २०२१/प्र.क्र.9७/१४-अ दिनांक : १४ जून, २०२२ 
प्रति, 


सह/उप सचिव (आस्थापना) 
मंत्रालयीन विभाग (सोबतच्या यादीप्रमाणे) 
मंत्रालय, मुंबई. 


विषय:- राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत मंत्रालयीन सहायक कक्ष अधिकारी 
संवर्गाकरिता पायाभूत प्रशिक्षण 


संदर्भ :-सहा. प्राध्यापक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण 
संस्था (रामेती), शिवाजीनगर पोस्ट ऑफीस शोजारी, पुणे यांचे पत्र क्र. 
रामेती/राप्रधो/नामनि/६४१/२२, दिनांक १०-०६-२०२२ चे पत्र 


महोदय, 

राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत दोन आठवड्यांचे पायाभूत प्रशिक्षण शासन निर्णय, सामान्य 
प्रशासन विभाग क्रमांक टिआरएन ०९/प्र.क्र.३९/०९-१२-अ, दिनांक २३-०९-२०११ नुसार विहीत 
केले आहे. त्यानुसार मंत्रालयीन विविध विभागात सरळसेवेने नियुक्‍त झालेल्या सहायक कक्ष 
अधिकारी संवर्गाकरिता , पायाभूत प्रशिक्षण, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था 
(रामेती), पुणे या संस्थेमार्फत ऑफलाईन स्वरुपात प्रशिक्षण प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन 
प्रशिक्षण संस्था (रामेती) पुणे, सर्वे क्र. 9/9, तापकीर चौक, वडमुखवाडी (चऱ्होली), पुणे-आळंदी 
रोड, पुणे -४१२१०५ येथे आयोजित करण्यात आले आहे. पायाभूत प्रशिक्षणाबाबतचा कालावधी 
व प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी निवड करण्यात आलेल्या ५२ सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची माहिती 
सोबतच्या परिशिष्ट “अ” प्रमाणे आहे :- 


अ.क्र. प्रशिक्षणाचा कालावधी प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी निवड करण्यात आलेल्या 
सहायक अधिकाऱ्यांची यादी 


१ । दि.२०-०६-२०२२ ते ०१-०७-२०२२ सोबतच्या परिशिष्ट “अ” प्रमाणे 


शासन आदेशा क्रमांकः प्रशिक्षण २०२१/प्र.क्र.9७/१४-अ 


२. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार देण्यात येत असुन उपस्थिती अनिवार्य आहे. 
या विभागाच्या शासन परिपत्रक दिनांक १३-०५-२०१५ च्या परिच्छेद ६ व ७, सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २४-०६-२०१५ व शासन निर्णय दिनांक १२-०२-२०१९ नुसार 
देण्यात आलेल्या सूचना संबंधितांच्या निदर्शनास आणाव्यात व संबंधित सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांनी 
देखील त्याचे अवलोकन करावे. 

३. विभागातील जे सहायक कक्ष अधिकारी प्रतिनियुक्तीने क्षेत्रिय कार्यालयात किंवा मंत्री 
आस्थापनेवर कार्यरत आहेत त्यांच्याबाबतीत प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करण्याबाबतच्या सूचना 
विभागाच्या स्तरावरुन संबंधित कार्यालयास देण्यात याव्यात. 

४. प्रवासासाठी आरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन प्रशिक्षण कालावधीबाबत संबंधित विभागाने 
तात्काळ प्रशिक्षणार्थींस कळवावे. प्रशिक्षणार्थीनी मुंबई सी.एस.टी येथून रेल्वेने किंवा (दादर पोस्ट 
ऑफीस) येथून बस ने प्रवास करावा/करु शकता. 

५. सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मधील प्रशिक्षणार्थीना प्रशिक्षणासाठी दिनांक १७-०६-२०२२ 
a.) रोजी कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. नामनिर्देशित व्यक्तीस संबंधित 
विभागप्रमुखांनी कार्यमुक्त करणे सक्तीचे आहे. विभागाने कार्यमुक्त केल्याच्या आदेशाची 
एक प्रत सहाय्यक प्राध्यापक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था 
(रामेती), पुणे यांना ($AG-rametipunes@gmail.com) तसेच या कार्यासनास हार्ड कॉपी 
किंवा ईमेल-॥1518॥ .ohingarde@nic.in येथे पाठविण्यात यावी. 

६. प्रशिक्षणार्थीच्या असे ही निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे की, पंढरपूर आषाडी वारीच्या 
निमित्ताने संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी सोहळा येत्या दिनांक २० जून २०२२ रोजी देहुतून व 
दिनांक २१ जून २०२२ रोजी संत ज्ञानेश्वर माऊलींची पालखी आळंदीतून पंढरपूरकडे प्रस्थान 
करणार आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती) पुणे, या 
कार्यालयाकडे येणारे मार्ग/रस्ते दिनांक २० ते २१ जून, २०२२ या कालावधीत बंद असण्याची 
शक्‍यता असते. त्यामुळे सदर प्रशिक्षणार्थी यांनी दिनांक १९-०६-२०२२ रोजी संध्याकाळी ७.०० पूर्वी 
प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती) पुणे, येथे पोहचावे. 

9. सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६१४१८०२२१८००७ असा आहे. सदरहू 
पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
आपला, 
GAJANAN 
BHIMRAO GURAV 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
सोबत :- परिशिष्ट “अ 
प्रत- माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव 
१) सहा. प्राध्यापक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), 
शिवजीनगर पोस्ट ऑफीस शोजारी, पुणे -४११००५ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः प्रशिक्षण २०२१/प्र.क्र.9७/१४-अ 


२) अतिरिक्‍त संचालक, प्रशासकीय शिक्षण संस्था, यशदा, पुणे. 
३) उप सचिव (प्रशिक्षण), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) संग्रहार्थ (कार्यासन १४-अ) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः प्रशिक्षण २०२१/प्र.क्र.9७/१४-अ 


परिशिष्ट- “अ 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), 
पुणे या संस्थेमार्फत प्रशिक्षण प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती) 
पुणे, सर्वे क्र. १/१, तापकीर चौक, वडमुखवाडी (चऱ्होली), पुणे-आळंदी रोड, 
पुणे -४१२१०५ येथे आयोजित पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 


कालावधी 


स्थळ ||| 


दि.२०-०६-२०२२ ते ०१-०७-२०२२ 


प्रशिक्षण प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण 
संस्था (रामेती) पुणे, सर्वे क्र. १/१, तापकीर चौक, 
वडमुखवाडी (चऱ्होली), पुणे-आळंदी रोड, 

पुणे -४१२१०५ 

दुरध्वनी क्रमांक ०२०-२५५३५७७१ 

ई-मेल :- rametipune5 @ gmail.com 


क्रमांक: 


संपर्कासाठी दूरध्वनी/भ्रमणध्वनी 


प्रशिक्षणार्थी यांना प्रशिक्षण संदर्भात किवा प्रशिक्षणाच्या 
ठिकाणी पोहचण्यास काही अडचण येत असेल तर कोर्स 
डायरेक्टर, श्री.विशाळ चंडेगावे, सहाय्यक प्राध्यापक, 
रामेती, पुणे (संपर्क भ्रमणध्वनी क्र.८६०५००९९७२) किंवा 
श्रीमती शितल स. निकम, निबंधक तथा सहाय्यक 
प्राध्यापक, रामेती, पुणे (संपर्क भ्रमणध्वनी 
क्र.९७६६६९१९६८) यांच्याशी संपर्क करु हाकता 


प्रशिक्षणार्थी: सहायक कक्ष अधिकारी 


अ.क्र. | श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग 
श्रीमती| अधिकार्‍यांचे नांव 

=a] 3 4 

| <= अ.अ. शिदे सामान्य प्रशासन विभाग 

२ सं.प्र.परीट गृह विभाग 

3 प्र.अं.भुजबळ 

४ । श्रीमती | पु.वे.देवगुणे 

५ _ श्रीमती | रा.नि.नवलपुरे 

g प्रआ.देसाई महसूल व वन विभाग 

७ । श्रीमती | दि.मु.थोरात 
चं.म.जाधव कृषि व पदुम विभाग 
स.सु.नागवडे शालेय शिक्षण व Hirst विभाग 

|: | o | श्रीमती । अ.स.जिरग 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः प्रशिक्षण २०२१/प्र.क्र.9७/१४-अ 


अ.क्र. । श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग 
श्रीमती अधिकाऱ्यांचे नांव 
| a9 | १ श्री ओ.वि.केजळे वित्त विभाग 
१२ श्री । वि.क.शिदे 
१३ श्री | तु.कि.गंभीर 
१४ | श्रीमती | स्ने.ल.जाधव 
१५ श्रीमती  श्वे.ह.सुर्यवंशी 
१६ | श्रीमती | शि.वि.ऐवळे 
१७ श्री ध.मो.कांबळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१८ श्री अ.रा.पवार जलसंपदा विभाग 
१९ श्री अ.मं.जाधव 
२० श्री सं.चं.जाधव 
२१ | श्रीमती । प्रि.मो.कांबळे 
२२ श्रीमती | उ.सु.चौके 
२३ | श्रीमती | अ.प्र.ससोळंकी 
२४ | श्रीमती  सं.गो.चौधरी 
२५ श्रीमती । अ.शं.चाटे 
२६ श्री श्री.म.निंबाळकर विधी व न्याय विभाग 
२७ श्री | सु.अ.मगदूम 
२८ श्री | वि.धे.राठोड उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
२९ श्री ।य.रा.ढोणे 
३० श्री | arg 
३१ श्री ।नि.व्यं.पाटील अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
३२ श्री वि.प्र.खोडेवाड 
33 श्री अ.दि.जाधव 
३४ श्रीमती | म.शा.नरसळे 
३५ श्रीमती | त.अ. जमदाडे संसदीय कार्य विभाग 
३६ श्री ।ये.गो.धुमाळ पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 
३७ श्री अ.भा.वाघमारे सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
३८ | श्रीमती | क.म.साळुंके आदिवासी विकास विभाग 
३९ श्रीमती | रो.बा.विश्वासे 
४० | श्रीमती  श्र.सु.लोखंडे 
४१ | श्रीमती | सु.ना.साळुंखे 
४२ श्री  ।सा.जां.खवास सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
४३ श्री ।भू.दि.सोळंको 
४४ श्री वि.आ.शिदे 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः प्रशिक्षण २०२१/प्र.क्र.9७/१४-अ 


अ.क्र.  श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग 
श्रीमती| अधिकार्‍यांचे नांव 
४५ श्री | वि.उ.पाटील महिला व बाल विकास विभाग 
४६ श्री ।गौ.दे.पठारे 
४७ श्री ।ओं.शं.ढोले पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
४८ श्री ।रा.शा.पवार 
४९ | श्रीमती | रा.ग.कुडके इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
५० | श्रीमती | प्रि.ना.पोळ 
५१ | श्रीमती | रा.रा.ढाकरे मृद व जलसंधारण विभाग 
५२ | श्रीमती आ.सि.धनगर 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


